सुधारित मनोधैर्य योजनेसाठी सन २०२२- 
२३ करीता तरतुद केलेल्या रु.५ कोटी 
निधीपैकी रु.७० लक्ष इतका निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८७ (भाग-३)/का-०२ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- २६ एप्रिल, २०२२. 


वाचा :- १ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२५५/का-२, 
दि.३०.१२.२०१७. 
2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२२” यास विधिमंडळाने मंजुरी दिळेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन 


वितरण प्रणालीवर मनोधैर्य योजनेकरीता रु.७० लक्ष इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्या 
अनुषंगाने महिला व बाल विकास विभागाच्या मनोधैर्य योजने अंतर्गत अर्थसंकल्पित तरतुदीमधीळल 
रु.७० लक्ष इतका निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत सुधारित मनोधैर्य योजना राबविण्यात येते. सदर 
योजनेसाठी सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाकरीता तरतुद केलेल्या रु.५ कोटी निधीपैकी रु.७० लक्ष 
इतका निधी वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(लक्ष रु.) 
प्रधान/लेखाशिर्ष/उद्दीष्ट/ संगणक सांकेतांक अर्थसंकल्पीय अंदाज | प्रस्तावित वितरण 
1१ २ ३ 
मागणी sh VARI ०१, ५००.०० ७०.०० 


२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

(२४) पीडित महिला व बालक मनोधैर्य योजना 
(२४)(०१) पीडित महिला व बालक मनोधैर्य योजना 
(कार्यक्रम) (२२३५-बी-१८३) 

३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८७ (भाग-३)/का-०२ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
तात्काळ संबधित महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणास आयुक्तालय स्तरावरून वितरीत करण्यात 
यावा व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांनी आयुक्‍तालयाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर 
तात्काळ संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांस निश्चितपणे वितरीत करण्यात यावा. उपरोक्तप्रमाणे 
विहित कालावधीमध्ये निधी वितरीत करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास व संबधित 
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांची राहील. सदर निधी खर्च करताना संबंधितांमार्फत वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये विहित तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 
३. सदरशझासननिर्णयवित्तविभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०४२६१६२५०२८२३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 
Date: 2022.04.26 16:28:05 +05'30' 


(जहांगीर खान) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

९. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई. 

१०. महालेखापाल, 2/9 (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा (मुंबई/नागपूर) 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर, 

१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र 

१३. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

१५.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१६. वित्त विभाग (व्यय-६)(अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 

१७. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८.निवड नस्ती, का-०२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


